संदर्भ. शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र. 


दि.३१.०३.२०२२ 


शासन शुद्धीपत्रक - 
राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल ग्रामीण क्षेत्रविकास कार्यक्रम अंतर्गत सन २०२१-२२ या आर्थिक 
वर्षात उपरोक्त संदर्भीय शासन निर्णय दिनांक-३१.०३.२०२२ अन्वये परिशिष्ट- अ मध्ये सांगली 
जिल्ह्याकरीता खालीलप्रमाणे विकास कामे मंजूर करण्यात आलेली आहेत. 


शासन शुद्धीपत्रक- राज्यातील अल्पसंख्याक 


बहुल ग्रामीण 


क्षेत्रविकास कार्यक्रम या 


योजनेंतर्गत सन २०२१-२२ मधील मंजूर विकास 
कामाच्या नावात अंशतः बदल करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः ग्राक्षेवि-२०२३/प्र.क्र.२१/का-९ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दि. १७ मार्च, २०२३ 


ग्राक्षेवि-२०२१/प्र.क्र.८३/का.९, 


अ. | जिल्हा | तालुका | क्र. | ग्रामपंचायत कामाचे नाव / स्वरुप मंजूर निधी 
क्र (रुपये 
लाखात) 
३० | सांगली | खानापूर | १०६७ | पारे पारे येथे शादीखाना हॉल बांधणे १०.०० 
खानापूर । १०६८ । नागेवाडी नागेवाडी येथे शादीखाना हॉल १०.०० 
बांधणे 
एकूण २० .०० 
२. उपरोक्त संदर्भिय शासन निर्णय दिनांक-३१.०३.२०२२ अन्वये परिशिष्ट अ मधील सांगली 


जिल्ह्याच्या मंजूर विकास कामांच्या नावात खालीलप्रमाणे बदल करण्यास शासन मान्यता देत आहे. 


अ. | जिल्हा | तालुका | क्र. | ग्रामपंचायत कामाचे नाव / स्वरुप मंजूर निधी 
क्र. (रुपये 
लाखात) 
३० | सांगली | खानापूर | १०६७ | पारे पारे ता. खानापूर येथे दफनभुमीस १०.०० 
संरक्षक भिंत व सोई-सुविधा पुरवणे 
खानापूर | १०६८ | नागेवाडी । नागेवाडी ता. खानापूर येथे १०.०० 
दफनभुमीस संरक्षक भिंत व सुविधा 
पुरवणे 
एकूण २० .०० 
३. सदर शासन शुद्धीपत्रकाप्रमाणे जिल्हाधिकारी, सांगली यांनी तात्काळ आवश्‍यक कार्यवाही करावी. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ग्राक्षेवि-२०२३/प्र.क्र.२१/का-९ 


Be 


प्रत, 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२३०३१७१२१३०८९४१४ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


. मा.राज्यपालांचे सचिव, 
. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, 
. मा.मुख्य सचिव यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


Digitally signed by SARANGKUMAR VASANTRAO PATIL 


igi 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=MINORITIES. 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=ff4eb5e12b895076f38d0375877408323ed82b780f45ba771 
08c21a289d50d4b, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


, 0९ अ, J 

VA S A N T RA O P A ap | L serialNumber=47644BA707F1CC419E5362269A74B7B1EC6ABAF745, 
648DEF2597546D88711BB4, cn=SARANGKUMAR VASANTRAO PATIL 
Date: 202: )5'30' 


3.03.17 12:17:56 +0! 


(सारंगकुमार पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


४. अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग,मुंबई. 


संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 


. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा), मुंबई 
. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई, 

. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
. संबंधित जिल्हाधिकारी 

९. 


१०. मा.मंत्री/ राज्यमंत्री (अल्पसंख्याक विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

११. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय (प्रसिध्दीसाठी), मंत्रालय, मुंबई. 
१२. कक्ष अधिकारी (का-७), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. निवडनस्ती (का-९). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


